सन २०२३-२४ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ जूले,२०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३ व दि.३०.०६.२०२३. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2023” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकास 
अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या बाब क्र.०१-वेतन व 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या बाबींकरीता ३४ %, बाब क्र. ०३-अतिकाळलीक भत्ता, ०६-दुरध्वनी, वीज व 
पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, ११-प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, १७- 
संगणक खर्च, २७-लहान बांधकामे,२८-व्यावसायीक व विशेष सेवा, ५०-इतर खर्च, ५५-कर्जे व आगाऊ 
रक्कमा या बाबींकरीता ३० %, बाब क्र. १२-परदेशा प्रवास खर्च,१६-प्रकाशने, २६-जाहिरात व प्रसिद्धी, 
३२-अंशदाने करीता २०% तर ४५-व्याज या बाबीकरीता ५०% मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध 
करुन दिला आहे. आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेच्या 
अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केळेला निधी विचारात घेऊन उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२, टी-३, टी-४ व टी-८ 
या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता यापूर्वी वितरीत निधी 
विचारात घेवून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे उर्वरीत निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शार्तीचे पाळन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Gu सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०७१११७५७०००८२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a874 
63f831a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF 186BB11E7 
252442D, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5E 
BOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, cn=KIRAN 
KISANRAO PAWAR 

Date: 2023.07.12 11:20:50 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 


१ 
२ 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४ 


. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३, दि.१२ जुले,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 


(रू.हजारात) 
योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३- सदर शा.नि. नियंत्रक 
२४ साठीची | अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पि | करण्यात येत 
य तरतूद =| असलेली तरतूद 
२ ३ le. 38a] षु & 
मागणी क्र.टी-०१ 
(००) (०१) आश्रमशाळा / । ४५-व्याज ३९५१२० शि आयुक्त, 
पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा आदिवासी 
शिक्षक व शिक्षकेतर विकास, नाशिक 
कर्मचारी भविष्य निर्वाह 
निधी (२०४९ २०४१) 
(००) (०२) नवीन परिभाषित | ४५-व्याज ८५०० शि आयुक्त, 
अंशदायी निवृत्तीवेतन आदिवासी 
योजनेवरील व्याज विकास, नाशिक 
(२०४९२२९१) 
एकूण मागणी क्र.टी-१ ४०३६२०] | 
मागणी क्र.टी-०२ 
00) (०१) आदिवासी ०१-वेतन ८०००० | आयुक्त, 
विकास आयुक्तालय ०३-अतिकालीन भत्ता २५० २५.०० | आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १००० १००.०० | विकास, 
(२२२५१०२५) नाशिक 
११-प्रवास खर्च ८४० ८४.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०० २५०.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २४४ २४.४० 
२७-लहान बांधकामे १२७६ १२७.६० 
२८-व्यावसायिक सेवा १५०० १५०.०० 
एकूण (२२२५१०२५) ८७६१० ७६१.०० 
(००) (०२) प्रादेशिक ०१-वेतन १३२८२७ | 0.00 | 00 आयुक्त, 
कार्यालये-जनजाती ०३-अतिकालीन भत्ता १९१ १९.१० आदिवासी 
विकास आयुक्त.(अनिवार्य । 5६ _दुरध्वनी,वीज व पाणी १६९० १६९.०० | विकास, नाशिक 
खची (२२२५ १०३४) ११-प्रवास खर्च १४७० १४७.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८२६९ ८२६.९० 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२ १४७.२० 
एकूण (२२२५ १०३४) १४५९१९ १३०९.२० 
(००) (०३) प्रकल्प ०१-वेतन ५५६२२७ | 0.00 | 00 आयुक्त, 
अधिकारी (अनिवार्य खर्च) ०३-अतिकालीन भत्ता ११६४ ११६.४० आदिवासी 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३, दि.१२ जुले,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३- सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. २४ साठीची | अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पि करण्यात येत 
य तरतूद =| असलेली तरतूद 
ea | 2 3 = a षु & 
(22249083) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ५०६० ५०६.०० | विकास, नाशिक 
११-प्रवास खर्च ८७८४ ८७८.४० 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०१४ २५०१.४० 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६ ४८१.६० 
एकूण (२२२५१०४३) ६०१०६५ ४४८३.८० 
8 | (00) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र | ०१-वेतन ६८८८ | 0,00 ,00 आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य | 5:-अतिकालीन भत्ता र ०.९०॥ आदिवासी, 
खर्च) (२२२५१०५२) |? ६ दुरव्वनी,वीज व पाणी 35 3.40 संशोधन व 
प्लस प्रशिक्षण संस्था, 
११- खर्च १२१ १२.१० 1 
१३-कार्यालयीन खर्च १६० १६.०० 3 
एकूण (22249042) ७२१३ ३२.५० 
षु (०५) (09)- जनजाती  । ०१-वेतन ५२२११ | 0.00 | 00 आयुक्त, 
संशोधन व प्रशिक्षण ०३-अतिकालीन भत्ता २२ 2.20] आदिवासी, 
संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) Se _दुरध्वनी,बीज व पाणी 390 ३७.०० संशोधन व 
(२२२५ १३०१) प्रशिक्षण संस्था, 
११-प्रवास खर्च ४०० ४०.०० पुणे 
१३-कार्यालयीन खर्च ५९२ ५९.२० 
१६-प्रकाशने १० | 9.00 | _00 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी १ | 0.90 | 
२८-व्यावसायिक सेवा १ | 0.90 | Yo 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने १०० ४.०० 
एकूण (२२२५ १३०१) ५३७०७ १४३.६० 
६ स्वयंसेवी संस्थांद्वारे ३२-अंशदाने २४०१६१ २४०१६.२० आयुक्त, 
चालविल्या जाणाऱ्या आदिवासी 
शासन अनुदानित विकास, नाशिक 
आश्रमझाळेचे शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 
परिभाषित अंशदायी 
निवृत्ती वेतन योजना 
नियोक्ता अंशदान 
(२२२५डी३९६) 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ११३५६७५ ३०७४६.३० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३, दि.१२ जुले,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 


(रू.हजारात) 
योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३- सदर शा.नि. नियंत्रक 
२४ साठीची | अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पि | करण्यात येत 
य तरतूद =| असलेली तरतूद 
२ ३ | ४ षु & 
मागणी क्र.टी-०३ 
(००) (०१) भविष्य | yo, इतर खर्च ४३९९.२० ४६८.०० आयुक्त, 
निर्वाह निधीच्या आदिवासी 
वर्गणीदारांसाठी ठेव विकास, नाशिक 
संलग्न विमा योजना न शं उप सचिव, 
(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष आदिवासी 
२२२३२५१६१२ विकास विभाग, 
मंत्रालय 
एकूण मागणी क्रमांक टी-३ ४६८० ४६८.०० 
मागणी क्र.टी-०४ 
(००) (०१) आदिवासी ०१-वेतन १५४३०० | 0.00 | oo | उपसचिव, 
विकास विभाग (अनिवार्य [og -दुरध्वनी,वीज व पाणी १०० १०.०० आदिवासी 
खर्च) (२२५१०२११) १० कंत्राळी सेवा १० 5.० oo | विकास विभाग, 
११-प्रवास खर्च १००० क. oe मुंबई 
१२-विदेशा प्रवास खर्च १ 10.१० | Yo 
१३-कार्यालयीन खर्च ३२०० ३२०.०० 
एकूण (२२५१०२११) १६०३०१ ४३०.१० 
(००) (०२) संगणक खर्च १७-संगणक खर्च ५९० ५९.०० | उपसचिव, 
(अनिवार्य) (२२५१०५७२) आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १६०८९१ ४८९.१० 
मागणी क्र.टी-०८ 
(00) (०१ घरबांधणी । ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा १२१५०० २३५००.०० आयुक्त, 
any (अनिवार्य खर्च) आदिवासी 
(लेखाशिर्ष 9§ 10082 9) विकास, नाशिक 
१३५०० ३५००.०० | उपसचिव, 
आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय 
एकूण (9६१००९९१) १३५००० २७०००.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३, दि.१२ जुले,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 


(रू.हजारात) 
योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३- सदर शा.नि. नियंत्रक 
२४ साठीची | अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पि | करण्यात येत 
य तरतूद | असलेली तरतूद 
२ ३ | ४ षु & 
(00) (09) मोटार ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा १६१० ४०२.०० आयुक्‍त, 
वाहन खरेदीसाठी अग्नीमे आदिवासी 
(अनिवार्य खची (लेखाशिर्ष विकास, नाशिक 
७६१०१००२) ६९० ५८.०० उपसचिव, 
आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय 
एकूण (७9७६१०१००२) २३०० ४६०.०० 
(00) (०१ संगणक ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा ४८६ ९५.८० आयुक्त, 
खरेदीसाठी अग्नीमे आदिवासी 
(लेखाशिर्ष ७9६१० १०२९) विकास, नाशिक 
३२४ ६६.२० | उपसचिव, 
आदिवासी 
विकास विभाग, 
मंत्रालय 
एकूण (७9७६१०१०२९) ८१० १६२.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी- १३८११० २७६२२.०० 
८ 
एकूण मागणी क्र.टी-१--टी-२ + टी-३--टी-४--टी-८ १८४२९७६ ५९३२५.४० 
KISANRAO. कळ, 
PAWAR case 


Date: 2023.07.12 11:23:07 +05'30° 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


